भिवंडी कल्याण शिळफाटा रस्त्याचे 
बांधकाम व रुंदीकरण करण्यासाठी 
भूसंपादन तसेच भूसंपादन मोबदला 
या अनुषंगाने चौकशी करण्यासाठी 
समितीने गठण करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बैठक-२०१८/प्र.क्र.१५९/रस्ते-८ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०३ नोव्हेंबर, २०१८ 


प्रस्तावना :- 


ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी कल्याण शिळफाटा या २१ कि.मी. रस्त्याचे बांधकाम व 
रुंदीकरण सन १९९०-९१ पुर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत व सन १९९१-२००० साली 
बांधकाम व रुंदीकरण कल्याण-डोंबिवळी व ठाणे महानगरपालिकेमार्फत करण्यात आले 
असल्याबाबतची तपासणी करून, याबाबतचे भूसंपादन व भुसंपादनाचा मोबदला बाधीत 
भुधारकांना व शेतकऱ्यांना देण्यात आला किंवा कसे याची चौकशी करण्याकरीता चौकशी 
समितीचे गठन करण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी कल्याण शिळफाटा या २१ कि.मी. रस्त्याचे बांधकाम व 
रुंदीकरण सन १९९०-९१ पुर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत व सन १९९१-२००० साली 
बांधकाम व रुंदीकरण कल्याण-डोंबिवली व ठाणे महानगरपालिकेमार्फत करण्यात आले 
असल्याबाबतची तपासणी करून, याबाबतचे भूसंपादन व भुसंपादनाचा मोबदला बाधीत 
भुधारकांना व MAPA देण्यात आला किंवा कसे याबाबत तपासनी करुण निर्णय घेण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे समिती गठन करण्यात येत आहे. 


आयुक्‍त, कल्याण-डोंबिवळी महानगरपालिका, अध्यक्ष 
कल्याण 

अधिक्षक अभियंता, सा.बां. विभाग, ठाणे सदस्य 
अधिक्षक अभियंता, म.रा.र.वि.म. (मर्या), मुंबई सदस्य सचिव 
अधिक्षक, भुमी अभिलेख, ठाणे सदस्य 
प्रांत अधिकारी ठाणे, सदस्य 
प्रांत अधिकारी, कल्याण सदस्य 
प्रांत अधिकारी, भिवंडी सदस्य 
महाव्यवस्थापक, भुमी व संर्वेक्षण, म.रा.र.वि.म., मुंबई सदस्य 


समितीचे अध्यक्ष आवश्‍यकतेनुसार निमंत्रित सदस्य यात अंतर्भूत करू डहाकतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१८/प्र.क्र.१५९/रस्ते-८ 


सदर sea निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७९"/५/.॥१0१५9॥॥.90०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८११०३११३६२३८३१८ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Avinash 
Trimbakrao 
Dhondge 


(अविनाश त्रि. धोंडगे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 

मुंबई 

७) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

८) जिल्हाधिकारी, ठाणे 

९) आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे 

१०) आयुक्त, कल्याण- डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण 

११) अधिक्षक अभियंता, सा.बां. विभाग, ठाणे 

१२) अधिक्षक अभियंता, म.रा.र.वि.म. (मर्या), मुंबई 

१३) अधिक्षक, भुमी अभिलेख, ठाणे 
) 
) 


१४) प्रांत अधिकारी ठाणे, भिवंडी व कल्याण 
१५) महाव्यवस्थापक, भुमी व संर्वेक्षण, म.रा.र.वि.म., मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


